शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ 
संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील ग्रंथपाल यांची कॅस योजनेंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी 
व निवड श्रेणी मध्ये स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र.9७१/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : २५ मार्च, २०२२ 


वाचा :- १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, 
दि. २७.०२.१९८९. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, 
दि. ०३.०४.२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
४. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११)/विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११. 
५. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : नियुक्‍ती-२०१६/(प्र.क्र.०७/१६)/ 
मशि-१, दिनांक २३.०३.२०१६. 
६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१), दि. ०८.११.२०१७. 
७. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 
दि. ०२.११.२०१७. 
८. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७(₹0/78), 
दि. १८.०७.२०१८. 
९. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९. 
१०.शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९. 
११. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/३९६, 
दि. १२.०१.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था / शासकीय अध्यापक 
महविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक/शारिरीक शिक्षण संचालक/ग्रंथपाल यांना विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० अन्वये निकष विहित करून 
सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. सदर 
अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०११/(२५/११)/विशि-१, दि. 
१५.०२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास 
मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्र.७ येथील दि. ०२.११.२०१७ च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र.9१/मशि १ 


महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत 
सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्रमांक ८ येथील दि. १८.०७.२०१८ च्या 
अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. 
त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्रमांक 
१० येथील दि.०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या 
आहेत. 


राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक/शारिरीक शिक्षण संचालक/ग्रंथपाल यांना 
वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/ 
प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. 23.02.2029 अन्वये छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीच्या दि. ११.०१.२०२२ रोजीच्या बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्रमांक ११ येथील दि. 
१२.०१.२०२२ च्या पत्रान्वये शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक/शारिरीक शिक्षण संचाळक/ 
ग्रंथपाल यांची वरिष्ठ श्रेणी (AGP ६००० ते AGP Wooo) व निवड श्रेणी (AGP ७००० ते AGP 
८०००) मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व 
अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७/(इसी/पीएस), दि. १८.०७.२०१८ मधील सेवांतर्गत प्रगती 
योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चितीच्या 
तरतुदींची पुर्तता करणार्‍या खालील ग्रंथपाल यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या 
दिनांकापासून व शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती-२०१६/(प्र.क्र.०७/१६)/मशि-१, दिनांक 
२३.०३.२०१६ मधील अट क्रमांक ३, ४, १० ब ११ च्या अधिन राहून स्थाननिश्चिती करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. | ग्रंथपाल यांचे नावा | महाविद्यालयाचे नाव वरिष्ठ श्रेणी निवड श्रेणी 
क्र. (AGP ६००० ते AGP | (AGP ७००० ते AGP 
(9000) करीता | ८०००) करीता 
शिफारस करण्यात | शिफारस करण्यात 
आलेला दिनांक आलेला दिनांक 
= डॉ. सुनिल दादाराव | शासकीय विज्ञान २६.०७.२००७ २६.०७.२०१२ 
पुनवटकर महाविद्यालय, गडचिरोली 
२. | डा.रामदास शासकीय अध्यापक २७.०७.२००७ २७.०७.२०१२ 
सिताराम लिहितकर | महाविद्यालय, रत्नागिरी. 


२. उक्त ग्रंथपाल यांची वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र.७१/मशि १ 


३. सरदर ग्रंथपाल यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय महाविद्यालयातील सेवा 
विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली असल्यास, त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची 
अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व १०.१ आणि विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७ (EC/PS) दि. १८.०७.२०१८ मधील क्र. १० मध्ये विहित 
केलेल्या अटींची पुर्तता केळी असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च 
शिक्षण, पुणे यांची राहील. 

४. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/ 
प्र.क्र.५६/विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२५१५४८२३१४०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR = 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली व रत्नागिरी. 
६. सर्व प्राचार्य/संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
७. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 
८. डॉ. सुनिल दादाराव पुनवटकर, ग्रंथपाल, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, गडचिरोली 
९. डॉ.रामदास सिताराम लिहितकर, ग्रंथपाल, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, रत्नागिरी 
१०.निवड नस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


